आदेशा क्र. 09 डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ 9) शासन निर्णय क्रमांक : डोंविका-२०२१/प्र.क्र.५८/का-१४८१-अ, दि.१३.०३.२०२४ 
२ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.: अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ 
३) शासन निर्णय, क्र.डोंविका-२०२०/प्र.क्र.५४३/का.१४८१-अ, दि.२६.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये व्याप्ती वाढविण्यात 


आली असून सदर झासन निर्णयान्वये डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत ७७ YRTE व १०१ उपगट 


डोंगरी तालुक्यांचा समावेश करण्यात sacar आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये डोंगरी 


विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या YTS AGN रू.२.०० कोटी आणि उपगट 


डोंगरी TSR रू.१.०० कोटी याप्रमाणे निधी अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार डोंगरी विभाग विकास 


कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रु.२५५,००,००,०००/- (रु.दोनशे पंचावण्ण कोटी 


फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये डोंगरी 


विभागाच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेता, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता एकूण वार्षिक 
तरतुदीच्या सुमारे १०% च्या मर्यादेत निधी प्रथमत: मागील आर्थिक वर्षात सुरु झालेली कामे व आता 
अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता म्हणजेच स्पील ओव्हरकरीता प्राथम्याने उपलब्ध करुन 


देण्यात येत असून, तद्नंतर उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन कामे हाती घेण्यात यावीत. 


2. वित्त विभागाच्या दिनांक 09.08.2028 रोजीच्या शासन निर्णयानूसार, सन 2028-24 या 


आर्थिक वर्षाकरिता एकूण अर्थसंकल्पित रू.२५५.०० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी आता वित्त विभागाच्या 


मान्यतेनुसार रु.९,९९,९८,५००/-(अक्षरी रुपये नऊ कोटी नव्याण्णव लाख अठ्याण्णव हजार पाचशो 


फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येत 


आहे. या वितरणाचा aque सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये दर्डाविळा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीचा विनियोग खालील अटी व शार्ती प्रमाणे करण्यात यावा :- 


Sy 


(१) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत करण्यात आलेला निधी संदर्भाधीन 


शासन निर्णयांमधीलळ व शासन परिपत्रकातील मार्गदर्डाक सूचनांनूसार सर्व संबंधीत 


यंत्रणांना तात्काळ वितरीत करण्यात यावा. 


(२) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या निधीतून प्रथमत: मागील 


आर्थिक वर्षात सुरु झालेली व आता अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करण्याकरिता म्हणजेच 


Vie ओव्हरकरिता प्राथम्याने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. उर्वरित निधीच्या मर्यादेत नवीन 


कामे हाती घेण्यात यावीत. 


(३) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या खर्चाचे नियंत्रण महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 


नियम पुस्तिका खंड १ परि.१५५ मधील सूचनांनुसार करण्यात यावा. तसेच एकत्रित खर्च 


ताळमेळ दरमहा महाळेखापाल यांचे लेख्यांशी घेण्यात यावा. दर तिमाही खर्चाचा मेळ 


महालेखापाल यांचे कार्यालयात ठेवण्यात आलेल्या नमुन्यातील नोंदवहीशी पडताळणी, 


तिमाही संपल्यापासून दोन महिन्याचे आत घ्यावा आणि त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


(४) डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाकरीता नियुक्त सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 


विभाग, शासन परिपत्रक दि.०१.०४.२०२४ ची पूर्तता होत असल्याची खात्री केल्यानंतरच 


निधी खर्च करावा. तसेच सदर परिपत्रकातील सूचनांनूसार निधी कोणत्याही परिस्थितीत 


खर्च न होता अधिनस्त क्षेत्रिय अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय 


प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. तसेच यापूर्वी निधी 


आहरित करुन बँक/स्वीय प्रपंजी खात्यात ठेवला असल्यास, असा खर्च न होणारा निधी 


शासन खाती जमा करण्यात यावा. 


सदरचा खर्च, "मागणी क्रमांक ओ-११, ४५५१ -डोंगराळ क्षेत्रावरील भांडवली खर्च ०१ 


पश्चिम घाट, ०६०, इतर डोंगरी क्षेत्रे (००) (०१) डोंगराळ क्षेत्राकरिता विठोष कार्यक्रम (४५५१ 0099) 


(योजनांतर्गत) (दत्तमत) - ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो मंजूर 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४ नुसार व 


नियोजन विभाग, अनौ.सं.क्र.४०९/२०२४/व्यय-८, दि.१८.०७.२०२४ रोजीच्या अनौपचारिक टिप्पणी 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


uy, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१६२१५०३९१६ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: परिशिष्ट-अ Digitally signed by SUSHAMA VIVEK KAMBLI 
eee SUSHAMA 
VIVEK KAMBLI ८७७, ७७.७% 
(सुषमा कांबळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, 


ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगली/ 

सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर / बीड/ हिंगोली/ नांदेड/ बुलढाणा/ 

अकोला/ अमरावती/यवतमाळ /पाळघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/'चंद्रपूर/गडचिरोली 

प्रत, 

१) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

3) विशेष कार्य अधिकारी (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण, पुणे, नाशिक, 
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर विभाग 

४ जिल्हा नियोजन अधिकारी, द्वारा- जिल्हाधिकारी कार्यालय,ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ 
सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगळी/सातारा/कोल्हापूर/ 
छत्रपती संभाजीनगर /बीड/हिंगोली/नांदेड/बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/ 
लघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/चंद्रपूर/गडचिरोली 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/नाशिक/धुळे/नंदुरबार/ 
जळगांव/अहमदनगर/पुणे/सांगलळी/सातारा/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/बीड/हिंगोली/नांदेड/ 
बुलढाणा/अकोला/अमरावती/यवतमाळ/पाळघर/सोलापूर/नागपूर/वर्धा/गोंदिया/'चंद्रपूर/गडचिरोली 

६) वित्त विभाग (व्यय-८/ अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) निवड नस्ती, (कार्यासन-१४८१-आ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्रमांक : डोंविका-२०२४/प्र.क्र.२४/का-१४८१-अ, दि. 08 ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 
"परिशिष्ट - अ 


(रूपये हजारात) 


जिल्हा गरी उपगट तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 
(६--७) 


२३५३ 


झर 
a vas 
६. डहाणू ३९२ 


झर 


१२. म्हसाळा 


१६. माणगांव . 
स्तर 
ects 


झर 


fe = 
a 
झर 
झर 


झर 


Digitally signed by SUSHAMA VIVEK KAMBLI 
S USHAMA DN: CN = SUSHAMA VIVEK KAMBLI, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


VIVEK KAMBLI 25% 
Date: 2024.08.09 16:37:50 +05'30' 


पूर्णगट डोंगरी तालुका या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


(६--७) 


क झर 
१९६१ 

es 

= 


a 
Aaa २३५२ 
र 


झर 
झर 
कणे खेडा कलो 


४५. खेड (रा) ३६. दौंड ३९२ 

aR 

eck 

028.4 ७८४४.५ 
ar 


१२ [Mant ५४. जावळी ३८. माण ७८४.५ ३९२ 
५५. महाबळेश्वर ३९. फलटण ७८४.५ ३९२ 
५६.पाटण ४०. कराड ७८४.५ ३९२ 
५७. सातारा ७८४.५ 
७४५२ 
५८. वाई ७८४.५ 
५९. कोरेगांव ७८४.५ 


६०. खटाव ७८४.५ 
६१. खंडाळा ७८४.५ 


१३ iar 
_ 


Digitally signed by SUSHAMA VIVEK KAMBLI 

S U S HAMA DN: CN = SUSHAMA VIVEK KAMBLI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


VIVEK KAMBLI वळ 
Date: 2024.08.09 16:38:03 +05'30' 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


पूर्णणट डोंगरी तालुका | उपगट तालुका 
गटासाठी गटासाठी | जिल्हयाचा एकूण निधी 
(६--७) 


aay ३ जहनज 


श्र 

a 
" क 
me 


सोलापूर ५०. माळशिरस 
५१. सांगोला 


ग 
९२ 
९२ 


3 
५७. पैठण ३ 


१५६९ 
काशा Tal 
७८४ 
झर 
ol झर 
३१३७ 


७१. चांदूर बाजार 


Digitally signed by SUSHAMA VIVEK KAMBLI 
S U S HAMA DN: CN = SUSHAMA VIVEK KAMBLI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


VIVEK KAMBLI ६८४क 00 sece:10 0530 


या आदेशान्वये वितरित करण्यात येणारा निधी 


अ.क्र जिल्हा पूर्णणट डोंगरी तालुका | उपगट तालुका 
पूर्ण गटासाठी उप गटासाठी । जिल्हयाचा एकूण निधी 
न न 
aR 
re | न 


rr 


गोंदिया ८६. गोंदिया 
८७. सडक अर्जुनी er 
८९. अर्जुनी मोरगाव 
TE ay 
जवत 
९२. भद्रावती १९६० 


२८ ।गडचिरोली ९५. एटापल्ली 
co 
९८.कुरखेडा २७४४ 
९९. भामरागड 
१००. कोरची 
१०१. धानोरा 


Digitally signed by SUSHAMA VIVEK KAMBLI 


SUSHAMA VIVE K DN: CN = SUSHAMA VIVEK KAMBLI, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


KAM B LI MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARMENT 


Date: 2024.08.09 16:38:27 +05'30' 
(सुषमा कांबळी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


